कौटुंबिक न्यायालय, परभणी हे शिवाजी नगर, 
परभणी येथील शासकीय निवासस्थानामध्ये 
कार्यान्वित करण्याकरीता आवश्यक दुरुस्तीच्या 
रु.३०, ६९,२४५/- इतक्या रकमेच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११६/प्र.क्र.१६०/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 


१) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या १११६/३७६/प्र.क्र.८६/का.९, दि.१३.१०.२०१६ 
२) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H. BIW) ६०४५ of २०१६/२५५४, दि.१७.०९.२०१६. 
३) विधि व न्याय विभाग ज्ञापन क्र.चौविआ १२१८/प्र.क्र.१११/का.९, दि.१४.०८.२०१८. 


श्रस्तावना : 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत परभणी येथे कौटुंबिक न्यायालय 


स्थापन करण्यात आले आहे. सदर न्यायालय शिवाजीनगर, परभणी येथील शासकीय निवासस्थान (वर्ग-१) 


क्र.१-१२ ते ॥-१५ येथे कार्यान्वित करण्यासाठी शासकीय निवासस्थानाच्या इमारतीमध्ये दुरुस्तीची कामे 


करावयाची आहेत. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. २ प्रमाणे शासनास प्रस्ताव अंदाजपत्रकासह 


सादर केलेला आहे. सदर प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रकीय रक्‍कम परीगणित करुन 


प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिलेली आहे. त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालय, परभणी हे शिवाजीनगर, 


परभणी येथील शासकीय निवासस्थान (वर्ग-१) क्र.१-१२ ते A-94 येथे कार्यान्वित करण्यासाठी शासकीय 


निवासस्थानाच्या इमारतीमध्ये दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 


१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन कौटुंबिक न्यायालय, परभणी हे शिवाजीनगर, परभणी येथील 


शासकीय निवासस्थान (वर्ग-१) क्र.१-१२ ते &-१५ येथे कार्यान्वित करण्यासाठी शासकीय निवासस्थानाच्या 


इमारतीमध्ये रु.१८,०९,१६३/- इतक्या रकमेचे कीरकोळ दुरुस्तीचे, रु.५,९४,५८२/- इतक्या रकमेचे 


संरक्षण भिंतीचे बांधकाम आणि रु.६,६५,५००/- इतक्या रकमेचे विद्युतीकरणाचे काम असे एकूण 


रु.३०,६९,२४५/- इतक्या रकमेच्या दुरुस्तीच्या कामास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११६/प्र.क्र.१६०/का.०९ 


२. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी वित्तीय अधिकाराच्या अटींचे पालन करण्याची व प्रचलित 


कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


३. सदर प्रकरणी खर्च मागणी क्र. जे-१, (00) २०१४, न्यायदान, १०२-उच्च न्यायालये (१३) १४ व्या वित्त 


आयोगांतर्गत योजना (१३)(०२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०६०१) २७-लहान बांधकामे या 


लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. stares निर्णयसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक४३०/इमा-२, दिनांक 


१५.१०.२०१६ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५८९/१८/व्यय-५, दिनांक २१.०६.२०१८ आणि 


त्या-त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ (वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तीका-१९७८) मधील भाग-पहीला, उपविभाग 3, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७(२)(अ) अन्वये 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१२४६०६७६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A mo g h Oi cNo-coverent trash. ov-a and Judiciary Department, 


Pp ;t=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd56e818f8a3b355 
588753, 


क serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94ca6af89497279007d66e9 
hya mkant Kaloti : 


Date: 2018.10.17 12:52:01 +05'30' 


(अ. ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 


१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१ व २), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, परभणी 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता 9/2), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

६. उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

७. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विधी व न्याय विभाग (का.२३/२४/२५), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


